विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत 

उद्योग क्षेत्रात काम करणारे पात्र व्यक्तींचे 

मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मतदान २०२३/प्र.क्र.१८३/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा : १) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.२३/२०२३-5३8 (/०.॥), दि.२९.०५.२०२३. 
2) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र H.88 9.ECI/LET/FUNC/SVEEP-II/VoL/ 
SSR/ २०२३, दि.१३.०६.२०२३. 
३) अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे अर्धशासकीय पत्र 
क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.३८९/२३/३३ दि.२५/०८/२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
भारत निवडणूक आयोगाकडून दरवर्षी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या 
मतदार यादीची पडताळणी व दूरुस्ती करुन ती त्रुटी विरहीत करण्याचा व दि.०१ जानेवारी या अर्हता दिनांकानुसार 
नवीन मतदार नाव नोंदणी करुन मतदार यादी सुधारित करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. भारत निवडणूक 
आयोगाने दि.२९/०५/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, २०२४ घोषित केलेला आहे. 
२. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, २०२४ मध्ये दि.०१ जानेवारी, २०२४ रोजी १८ वर्षे पूर्ण करणारे 
नवमतदार यांची नोंदणी करून मतदार यादी सुधारीत करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. तसेच 
सन २०२४ या वर्षाच्या दि.०१ जानेवारी, ०१ एप्रिल, ०१ जुलै व ०१ ऑक्टोंबर अश्या चार अर्हता दिनांकानुसार वा 
त्यापुर्वी १८ वर्ष पुर्ण होणाऱ्या नागरीकांना मतदार यादीमध्ये आगाऊ नाव नोंदणी करता येणार आहे. सदर विशेष 
संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत दि.१७.१०.२०२३ रोजी राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील प्रारूप 
मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत व दि.१७.१०.२०२३ ते दि.३०.११.२०२३ या कालावधीत दावे व हरकती 
(नाव नोंदणीचे अर्जी स्विकारण्यात येणार आहेत. 
३. विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम, २०२४ अंतर्गत राज्यातील सर्व उद्योग समूह, कंपन्या व संस्था मधील 
सर्व कर्मचाऱ्यांची मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्याचा उपक्रम राबविण्याबाबतची विनंती अपर 
मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून करण्यात आली आहे. 
४. मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व उद्योग समूह, कंपन्या व 
संस्था यांनी खालील उपक्रम करण्यात यावेत. 
१. उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमधील कर्मचारी यांना निवडणूक साक्षरता मंडळामार्फत विशेष संक्षिप्त 
पुनरीक्षण कार्यक्रम, २०२४ या कार्यक्रमाची माहिती देण्यात यावी. 
२. निवडणूक साक्षरता मंडळामार्फत दि.१७.१०.२०२३ ते दि.३०.११.२०२३ या कालावधीत, 
दि.०१.०१.२०२४ रोजी १८ वर्षे वय पूर्ण होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून नवीन मतदार म्हणून नोंदणी अर्ज 
भरुन घेण्यात यावेत. 
३. ऑनलाईन माध्यमामार्फत नविन मतदार नोंदणीबाबत विविध उपक्रम राबविण्यात यावे. विविध 
ऑनलाईन स्पर्धा असे विविध उपक्रम राबवून जनजागृती करण्यात यावी. 
४. उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थामध्ये नविन मतदार नोंदणीबाबत ऑनलाईन प्रश्न मंजुषा स्पर्धा आयोजित 
करुन जनजागृती करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२३/प्र.क्र.१८३/कामगार-९ 


षु. 


५. उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांने संबधित मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालय/तहसिल 
कार्यालयाकडून आव्यक अर्जाच्या फॉर्मचे नमुने उपलब्ध करुन घ्यावेत. कर्मचाऱ्यांना विहित नाव नोंदणी 
अर्ज उद्योग समूह, कंपनी व संस्थामध्ये उपलब्ध करून दयावेत. कर्मचान्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या नाव 
नोंदणींच्या अर्जाचे संकलन करून उद्योग समूह, कंपनी व संस्थाने संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी 
कार्यालयाकडे पाठवावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२०१७०८३९०३१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ह ee 
A | L DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2,5.4.20=33895 18a88af500ef17fd52858804c56d5b0db93ce68c9 
YAS HWANTRAO 6387648496 1 4f0c8b3, postalCod }2, st=Mahi 
Ni be :824DB7B32ED 1 3AAC7B6F 1F11E717770B52D6784 
F2BC41 DDFOE4E9729CDB96F88, ‘SWAPNIL YASHWANTRAO 


KA PA D N | S 0021220 17:16:27 +05'30' 
(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - माहितीसाठी व आवश्‍यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१ 
२ 
3. 
te} 


mn 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे प्रधान सचिव 


मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव 


. मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे खाजगी सचिव 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे वरीष्ठ स्विय सहायक 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 


. अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


८. कामगार आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे (Fa), मुंबई - Yoo ०५१. 


१५ 


ae 


.संचालक, बाष्पके, वांद्रे (qd), मुंबई - Yoo ०५१ 

. प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

.संचालक, नारायण मेघाजी लोखंडे, महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, परेल, मुंबई. 
.कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, एलफिन्स्टन रोड, मुंबई. 

. विकास आयुक्‍त, असंघटीत कामगार, एलफिन्स्टन रोड, मुंबई. 

. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 


कल्याणकारी मंडळ, वांद्रे (पूर्व मुंबई - Yoo ०५१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


